राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, नवी दिल्ली 
यांना सन २०२१-२२ पर्यंतच्या कर्जाच्या 
वार्षिक हप्त्याची व्याजासह परतफेड 
सन २०२२-२३ च्या मंजूर तरतुदीतून 
करण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः अर्थसं-१३२२/प्र.क्र.५५/९-स 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : २६ ऑगस्ट, २०२२. 


वाचा :- 
१. निदेशक (वित्त), रा.स.वि.नि.,नवी दिल्ली यांचे क्र.एनसीडीसी -एअन्डसी/नऊ(१)/ 
आरईपी/०९, दि.७.६.२०२२. 
२. शासन परिपत्रक वित्त विभाग क्र.अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दि.४.४.२०२२. 
३. शासन परिपत्रक वित्त विभाग क्र.संकीर्ण-२०१६/प्र.क्र.३१/कोषा.प्रशञा-५, दि.१०.०५.२०१६ 
४. शासन निर्णय सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभाग क्र.पुनर्वि २३२२/प्र.क्र.3३४/२०२२/१७स, 
दि.१४.०७.२०२२. 


प्रस्तावना :- 


सहकार, पणन व वदस्त्रोद्योग विभागांतर्गत सहकार प्रभागासाठी (साखर) राष्ट्रीय 
सहकारी विकास निगम पुरस्कृत योजनांतर्गत राज्य शासन सहकारी साखर कारखान्यांना 
प्रकल्पांच्या उभारणीकरीता व मार्जिन मनी योजनेंतर्गत शासकीय भागभांडवल / कर्ज 
उपलब्ध करुन देते. राष्ट्रीय सहकारी विकास निगममार्फत या योजनेंतर्गत राज्य शासनास 
उपलब्ध करुन देण्यात येणारा निधी राज्य शासनावर संपूर्णपणे कर्ज म्हणून गणला जातो. 
सन २०२१-२२ पर्यंत राज्य शासनास राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम यांनी मंजूर केलेल्या 
कर्जापैकी परतफेडीकरीता पात्र कर्जातील मुद्दलाची व मंजूर कर्जावरील व्याजाच्या देय 
हप्त्यांची परतफेड करण्याकरीता राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, नवी दिल्ली यांनी संदर्भ 
क्र.१ येथील दि.०७.०६.२०२२ रोजीच्या पत्रान्वये राज्य शासनास सूचित केले आहे. सदर 
पत्रानुसार राज्य शासनास मंजूर करण्यात आलेल्या कर्जापैकी मुद्दल रु.७,१८,००,०००/- व 
व्याज रु.८५,८८,४६७/- अधिक मागील वर्षातील व्याज थकीत रु.९१३/- असे एकूण 
रु.८,०३,८९,३८०/- एवढी रक्कम राष्ट्रीय सहकारी विकास निगमास अदा करण्याची विनंती 
शासनास केली आहे. एन.सी.डी.सी.ने प्रस्तावित केल्यानुसार दि.२०.०९.२०२२ रोजी किंवा 
त्यापूर्वी रक्‍कम अदा केल्यास व्याजाच्या रकमेवर रु.०७,९३,००८/- इतक्या रकमेची सूट 
मिळणार आहे. म्हणजेच रु.७,१८,००,०००/- मुद्दल व व्याज रु.७७,९५,४५९/- अधिक मागील 
वर्षातील व्याज थकीत रु.९१३/- अशी एकूण रु.७,९५,९६,३७२/- इतकी रक्‍कम 
एनसीडीसीला दि.२०.०९.२०२२ पर्यंत अदा करणे आवश्‍यक आहे. एनसीडीसी कर्ज वार्षिक 
हप्ता परतफेड योजनेंतर्गत रु.७,१८,००,०००/- इतकी अर्थसंकल्पिय तरतूद करण्यात आली 
असून, व्याज परतफेड योजनेंतर्गत रु.७७,९५,०००/- इतकी अर्थसंकल्पिय तरतूद करण्यात 


शासन निर्णय क्रमांकः अर्थसं-१ ३२२/प्र.क्र.५५/९-स 


आली आहे. व्याज परतफेड योजनेंतर्गत रु.१,३७२/- इतकी रक्‍कम कमी पडत असल्याने 
संदर्भ क्र.४ अन्वये पुनर्विनियोजनाद्वारे रु.२,०००/- इतकी रक्कम प्राप्त झाली आहे. 


२. कोषागारात देयके पारित करताना घ्यावयाची वक्षता या विषयाबाबत 
दि.१०.०५.२०१६ रोजी वित्त विभागाने परिपत्रक निर्गमित केळे असून त्या अनुषंगाने या 
प्रस्तावासंबंधी माहिती खालीलप्रमाणे आहे :- 


१) विभागास प्रदान वित्तीय अधिकार :- वित्त विभागाच्या दि.४.४.२०२२ रोजीच्या 
परिपत्रकानूसार रा.स.वि.नि. यांना कर्ज व व्याज वार्षिक हप्ता परतफेडीसाठीच्या 
अनिवार्य योजनांसाठी (बाब :- ५६, कर्ज व ४५, व्याज) वित्त विभागाची संमती आवश्‍यक 
आहे. 


२) मंजूर निधी :- सन २०२२-२३ या वर्षात कर्जाच्या मुद्दलाची परतफेड करण्यासाठी 
रु.७,१८,००,०००/- व व्याजासाठी रु.७७,९५,०००/- इतक्या रकमेची अर्थसंकल्पिय 
तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच, व्याज लेखाशिर्षातर्गत परतफेडीकरीता अपुरी 
असलेली रक्‍कम रु.१,३७२/- करीता पुनर्विनियोजन प्रस्ताव सादर करण्यात आला 
होता. सदर प्रस्तावास वित्त विभागाने मान्यता दिली असून रु.२,०००/- इतकी 
MASA रक्कम प्राप्त झाली आहे. 


३) मागील ३ महिन्यांपूर्वी सदर लेखाशिर्षातर्गत कोणताही खर्च झालेला नाही. 


४) विचाराधीन लेखाशिर्षांतर्गत एक वर्षापूर्वीचे कोणतेही संक्षिप्त देयक प्रलंबित नाही. 


५) ५ ते ९ येथील बाबी लागू नाहीत. 


सबब, एन.सी.डी.सी., नवी दिल्ली यांना दि.२० सप्टेंबर, २०२२ रोजी किंवा त्यापूर्वी 
देय असलेली रक्‍कम रुपये रु.७,९५,९६,३७२/- (कर्जाची मुद्दल रु.७,१८,००,०००/- + 
व्याज रु.७७,९६,३७२/-) इतकी रक्कम रा.स.वि.नि.ळा अदा करण्याची बाब झासनाच्या 
विचाराधीन आहे. 


राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, नवी दिल्ली यांना रु.७,९५,९६,३७२/- इतकी रक्‍कम अदा 
करण्यासाठी शासन खालीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे:- 


शासन निर्णय:- 

राज्यातील सहकार विकासाकरीता राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, नवी दिल्ली यांनी 
सहकार प्रभागांतर्गत (साखर) राबविण्यात येणाऱ्या मार्जिन मनी योजनेसाठी राज्य शासनास 
कर्ज मंजूर केले होते. सदरच्या कर्जाची वार्षिक हप्ता मुद्दल रु.७,१८,००,०००/- (रुपये सात 
कोटी अठरा लाख फक्त) व व्याजाची रक्‍कम रु.७७,९६,३७२/- (रुपये सत्त्याहत्तर लाख 
शहान्नव हजार तीनशे बहात्तर फक्त) अशी एकूण रु.७,९५,९६,३७२/- (रुपये सात कोटी 
पंचान्नव लाख शाहान्नव हजार तीनशे बहात्तर फक्त) इतकी रक्‍कम सन २०२१-२२ पर्यंत 
परतफेडीच्या हप्त्यापोटी राष्ट्रीय सहकारी विकास निगमाला अदा करण्यास या शासन 
निर्णयान्वये मंजूरी देण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः अर्थसं-१ ३२२/प्र.क्र.५५/९-स 


२. सदर खर्च चालू आर्थिक वर्षात (२०२२-२३) खालील लेखाशिर्षांतर्गत करण्यात आलेल्या 
तरतुदीतून भागविण्यात यावा :- 


कर्ज - रु.७,१८,००,०००/- (रुपये सात कोटी अठरा लाख फक्त) 

मागणी क्रमांक व्ही-४ 

मुख्य लेखाशिर्ष 

६००३, राज्य शासनाचे देझांतर्गत FET 

(१०८) राष्ट्रीय सहकार विकास महामंडळाकडून मिळालेली कर्जे 

(००)(०१) राष्ट्रीय सहकारी विकास महामंडळाकडून मिळालेली कर्जे (सहकार) 
(अनिवार्य) 

(६००३ ०२४२), भारित, 

५६, कर्जाची परतफेड 


व्याज- रु.७७,९६,३७२/- (रुपये सत्त्याहत्तर लाख शाहान्नव हजार Gal बहात्तर फक्त) 
मागणी क्रमांक व्ही-१ 

मुख्य लेखाशिर्ष 

२०४९, व्याज प्रदाने 

०१, देशांतर्गत त्रह्णांवरील व्याज 

२००, देशांतर्गत इतर HOTA oF व्याज 

(०२)(०१ राष्ट्रीय सहकारी विकास महामंडळाकडून मिळणाऱ्या कर्जावरील व्याज 
(सहकार) (अनिवार्य) 

(२०४९ १०४३), भारित, 

४५, व्याज 


३. राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, नवी दिल्ली यांना मंजूरी केलेली उपरोल्लिखित रक्‍कम 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई यांचेकडून आहरण करुन निगमाला त्याचे वितरण 
करण्यासाठी श्री.सु.पु.पांगारकर, कार्यासन अधिकारी, रोखशाखा, सहकार, पणन व 
वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना “आहरण व संवितरण अधिकारी” म्हणून तसेच, 
श्री.सु.लो.अंबिलपुरे, उप सचिव (९-स/ अर्थसंकल्प) (५००११), सहकार, पणन व वदस््रोद्योग 
विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना “नियंत्रण अधिकारी” म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 

४. उपरोल्लेखित रक्‍कम RTGS/ NEFT सुविधेव्दारे राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, नवी 
दिल्ली यांना अदा करावयाचा असून त्याबाबतचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे :- 


Name of the account National Cooperative Development 
Corporation 

Name of the Bank State Bank of India 

Name of the Branch Commercial Branch, Nehru Place, 
New Delhi 

Current Account No. 32164052874 

IFSC Code SBIN 0004298 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः अर्थसं-१३२२/प्र.क्र.५५/९-स 


५. राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, नवी दिल्ली यांनी सदर रक्‍कम प्राप्त झाल्याची पोच 
महाराष्ट्र शासनास नोंदणीकृत डाकेने तसेच ई-मेलव्दारे मुद्रांकित पावती पाठवावी. 

६. संदर्भाधिन क्र.२ येथील वित्त विभागाच्या दिनांक ४.४.२०२२ रोजीच्या परिपत्रकातील 
अटींची पूर्तता होत असल्याचे (परिशिष्टातील अ.क्र.८ येथील अट वगळून) प्रमाणित करण्यात 
येत आहे. 

७. सदरचा शासन निर्णय वित्त विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्र.४१०/२०२२/व्यय-२, 
दि.२.८.२०२२ व दि.२३.८.२०२२ अन्वये प्राप्त मान्यतेच्या अनुषंगाने निर्गमित करण्यात येत 
आहे. 


CA सदर ana निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/७/७/.॥8॥॥8/99॥॥9.9०५९.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असुन त्यांचा सांकेतांक क्रमांक 
२०२२०८२६१५२८४२८८०२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by SHILPA DILIP GAIKWAD 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=COOPERATION 
KI AND TEXTILE DEPARTMENT, 
25.4.2 '014bd7de0 


‘de0d3d28bc50a76e6183c9a63857b3391f4b1f66 
100032, st=Mahar. 


GAIKWAD Scatter 
(शि.दि.गायकवाड) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा.अपर मुख्य सचिव (सहकार व पणन) सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, 


मुंबई - ४०० 032, 
२. उप सचिव (साखर), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
३. कक्ष अधिकारी(३-स), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
४. कार्यासन अधिकारी (रोखशाखा), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग,मंत्रालय,मुंबई-३२ (६प्रती) 
५. कक्ष अधिकारी (व्यय-२/अर्थोपाय/अर्थसंकल्प-१३), वित्त विभाग, मंत्राळय, मुंबई-३२ 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र राज्य-१/२, मुंबई/नागपूर 
७. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
८. निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई 
९. साखर आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
१०. सहसंचालक, लेखा व कोषागारे (संगणक शाखा) नवीन प्रशासन भवन, ५ वा मजला, 
मादाम कामा रोड, मंत्रालयासमोर, मुंबई -३२ 
११. वित्तीय सल्लागार/ संचालक, राष्ट्रीय सहकार विकास निगम, ४ सिरी इन्स्टिटयुशानल 
एरिया, हौजखास, नवी दिल्ली- ११००१६. 
१२. प्रादेशिक उपसंचालक, राष्ट्रीय सहकार विकास निगम, ५ बी.जे.रोड, पुणे 
१३. निवडनस्ती (९-स). 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


